सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी.... 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ मर्यादित. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२२/प्र.क्र.४६/महामंडळे 
मोती महल खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई -४०००२० 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 


महामंडळ यांचे पत्र क्र. इमाविवि/ळलेखा/वेतनेतर अनु/२०२२-२३/१०२९, 
दि.१७/१०/२०२२. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८/०२/२०२३ 
शासन निर्णय 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 


महामंडळास ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रु.२,०८,००,००० /-कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी आठ 
लक्ष फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. 


महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास varia खर्च 


भागविण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता एकुण अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी ७०% रक्‍कम 
म्हणजेच रू.१,४५,६०,०००/- कोटी (रू. एक कोटी पंचेचाळीस लक्ष साठ हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान 
खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


नः 


योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात 
आणावेत. तसेच, ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी निधी खर्च 
करण्यात यावा. 

व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 

विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च याची 
सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी. 

कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 

महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत 

आहे. 
उपरोक्त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, योजनेच्या अटी व 
शर्ती, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून निधीचा विनियोग करावा. 
संदर्भीय परिपत्रकातील प्रत्येक अटींची पूर्तता महामंडळाकडून करण्यात यावी. 

परिपत्रकातील सूचनेनुसार वेतन अनुदान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS gr 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२२/प्र.क्र.४६/महामंडळे 


३. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे 
नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त आणि विकास महामंडळास संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई यांस सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारे 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) हे सशर्त सहायक अनुदान आहे. 
४. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास (०३) स्वयंसेवी 
संस्थाना सहायक अनुदान (०३)(०१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ई८५७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागवावा. सदर सहायक अनुदान (वेतनेतर) हे सशर्त सहायक 
अनुदान आहे. 
प्‌. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९४९/व्यय-१४, दि. ०८ मार्च, २०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३१७१५३३५४३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


181462a26dea72c10274caaa77d92363242a1 bf 
£9454421d88652f3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LOKESH WARULE 0७ णाची 
(नि. लो. वारूळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थसंकल्प-३) मंत्रालय, मुंबई. 
. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा/अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (महामंडळे). 


ana GS © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


